प्रशासकीय मान्यता : 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात जिल्हा 
वार्षिक योजनांतर्गत मंजूर निधीतून शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांना 
आवश्‍यक यंत्रसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२१/प्र.क्र.७४/प्रश्ञा-१ 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : २७ मार्च, २०२१ 
वाचा: १) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दि.०५ मार्च,२०२० 


शासन शुद्धीपत्रक : 


उपरोक्त शासन निर्णय निर्गमित केल्याचा तसेच शासन निर्णयासह जोडलेल्या परिशिष्ट 
अ” व “ब” मध्ये दिनांक ०५.०३.२०२० ऐवजी ०५.०३.२०२१ असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७॥५५/.॥॥08/१५9॥॥9.9०५. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३२६१३२९२५५६१३ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 
MURLIDHAR : 
RAO DAHALE ® 


(अ.मु.डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


महालेखाकार - २ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 

व्यवस्थापकीय संचाळक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि., मुंबई. 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, गोंदिया 

५. अधिष्ठाता, स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
अंबाजोगाई 

६. अधिष्ठाता, विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था, लातूर 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया / अंबाजोगाई / लातूर 

८. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


Cc WwW A Oo 


